जि. ठाणे येथील ईव्हीएम - व्हीव्हीपॅट मशीन्सच्या 
साठवणुकीकरीता गोदामाची दुरुस्ती :- प्रशासकीय 
मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईव्हीएम-२०१५/प्र.क्र.३९९/१५/३३ 
मंत्रालय मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- 94 फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- १) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, ठाणे यांचे पत्र 
क्र.निवडणूक/कक्ष-१/मेज-७/अनुदान/कावि-१५७/२०२४, दि.०९.०२.२०२४ 
२) नियोजन विभाग परिपत्रक क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८ (भाग-१) का-१४६१, दि.११ जून, २०१८ 


शासन निर्णय :- जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, ठाणे कार्यालयाकडून ईव्हीएम- 
elec मशीन्सच्या साठवणुकीसाठी आवश्‍यक असलेल्या गोदामांच्या दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक 
बांधकाम विभागामार्फत अंदाजपत्रक छाननी करुन तांत्रिक सहमतीसह तसेच सक्षम प्राधिकारी यांचे 
शिफारशीसह एकुण रु.५९,१४,५०१/- इतक्या किमतीचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये प्रशासकीय 
मान्यतेस्तव या कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. 

२. सदर प्रस्तावाच्या छाननीअंती अंदाजपत्रकातील कामात समाविष्ट असलेल्या बाबींच्या किंमतीचे 
विवरण खालीलप्रमाणे आहे. 


Recapitulation Sheet 


अ.क्र. कामाचे नाव अंदाजपत्रकीय किंमत 

| . _। इव्हीएमव व्हीव्हीपॅट मशीन्स ठेवण्यात आलेल्या गोदाम क्र.२ चे 8,60, C0§.00 
नुतणीकरण करण्याबाबत. 

२. | कोपरी निवडणूक आयोग आवार परिसरातील जुन्या शौचालयाचे ७,०४,८५५.०० 
नुतणीकरण करण्याबाबत. 

3. कोपरी निवडणूक आयोग आवार परिसरातनवीनस्त्री व ९,९८,३७७.०० 
पुरुष शौचालय बांधण्याबाबत. 

४. | कोपरी निवडणूक आयोग आवार परिसरात काँक्रिट पेव्हमेंट करणे, | ९,०२,५५४.०० 


मुख्य प्रवेशव्दाराची दुरुस्ती करणे. 


कोपरी निवडणूक आयोग आवार परिसरातील संरक्षक भिंतीचे | ३,७१,४५४.०० 
रंगकाम, मुख्य प्रवेशव्दारावरील स्लायडिंग गेट बसविणे. 


६. । कोपरी निवडणूक आयोग आवार परिसरातील संरक्षक भिंतीला ९,९९,३३४.०० 
पार्टिशन करण्याबाबत. 

७. । इव्हीएमव व्हीव्हीपॅट Fara ठेवण्यात आलेल्या गोदाम क्र.१ चे ९,६९,१२१.०० 
नुतणीकरण करण्याबाबत. 


seul ५९,१४,५०१.०० 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१५/प्र.क्र.३९९/१५/३३ 


3. 


वरील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार विषयांकित कामाच्या G.48, 98,409.00 (रुपये एकोणसाठ 


लक्ष चौदा हजार पाचही एक फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास शासन या आदेशाद्वारे खालील 


अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 


tos 


a. 


ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटची कायमस्वरुपी साठवणूक करण्यासाठी दुरुस्ती करण्यात येणाऱ्या 
सदर गोदामांचे बांधकाम कमीत कमी खर्चात व भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक 
तत्त्वांप्रमाणे गुणवत्तापूर्ण होईल याबाबतची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील, 
त्याकरीता आवश्‍यकता असल्यास ई-टेंडरिंग पध्दतीचा वापर करण्यात यावा. 


. ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मशीन्सच्या साठवणुकीकरीता भारत निवडणूक आयोगाच्या (₹0) 


दि.०८.०८.२०१७, दि.१२.०३.२०१९ तसेच भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या मार्गदर्शक सुचना विचारात घेवून सदर गोदामांचे दुरुस्तीचे काम दर्जेदार होईल 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 


. प्रस्तावातील खरेदीही संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा अथवा 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व 
सेवा खरेदीकरीता केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब 
करावा. 


. विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही यादृष्टीने दक्षता 


घेवून काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे. 

काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत Arras 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 


. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ 


प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती- 


२, दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी 


प्रस्तुत मान्यता ही नियोजन विभाग परिपत्रक क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८ (भाग-१) का-१४६१, 


दि.११ जून, २०१८ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार देण्यात येत आहे 
& 
5. 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक PATH २०२४०२१५१७१०५९७३०७ असा आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति :- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN MANOHAR SHARDUL, 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=fbc8d8e38995 c4fcf77516832a234634ee35 1 Sceb865bee7e58 


3fe884b165011, postalCode=400032, st=Mahi hi 


serial INumber=CBD43A70D732AD84E861ACD1552C8D2788CBCC39D9 
40C1DO4EEEF1AD36FFOD69, ‘KIRAN MANOHAR SHARDUL. 


Date: 2024.02.15 17:20:36 +05'30' 


(किरण शार्दुल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी ,ठाणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१५/प्र.क्र.३९९/१५/३३ 


प्रत .१ -महाळेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 
२. महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा), नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, ठाणे 
४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पू), 
५. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, कोकण विभाग 
६. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, ठाणे 
७. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, ठाणे 
८. निवडनस्ती (सा.प्र.वि. कार्यासन ३३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


